RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्पमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १७६ ] 


शनिवार , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४२३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले . 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


गृह विभाग 


शिबीर कार्यालय , हैद्राबाद हाऊस, नागपूर , दिनांक २३ डिसेंबर , २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम , 


क्रमांकः एफएलआर-०९ १७/ प्र.क्र .२०२ / ईएक्ससी -२ - ज्याअर्थी मुंबई विदेशी मद्य नियम , १ ९ ५३ मध्ये आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम तात्काळ अंमलात आणण्यात यावेत आणि म्हणून महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४९ चा मुंबई 
२५ वा ) मधील कलम १४३ च्या पोट -कलम ( ३ ) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीशिवाय हे नियम करण्यात 
यावेत , असे महाराष्ट्र शासनास वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४९ चा मुंबई २५ वा ) मधील कलम १४३ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या 
खंड ( b), (g ) आणि ( h1 ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा- या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन , याद्वारे पुढील नियम करीत आहे : 

१. या नियमांना नियम “मुंबई विदेशी मद्य ( दुसरी सुधारणा) नियम , २०१७ ” असे संबोधण्यात यावे. 

२. मुंबई विदेशी मद्य नियम १९ ५३ ( यापुढे यास प्रधान नियम असे संबोधावे) च्या सद्याच्या भाग चार - अ ऐवजी पुढील 
बाब समाविष्ट करण्यात यावी, जसे की : 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४२३-१ . 
एचबी- १६७८- (१ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९ ३ ९ 


“ भाग- IVA 

विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती 
४८- अ विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मिळण्यासाठी जागेची नोंदणी करण्याबाबत अर्ज . 

एखाद्या क्लबच्या सचिवास किंवा एखाद्या संस्थेस अथवा कार्यक्रम आयोजित करणा- या कंपनीस किंवा अशी क्लब संस्था 
किंवा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या इसमास विशेष कार्य किंवा कार्यक्रमासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात विदेशी मद्य विक्री करण्याचा 
हेतू असल्यास त्यांच्या जागेची नोंदणी करण्यासाठी संबंधीत जिल्हयाच्या अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क यांचेकडे नमुना EL.A. 
1E. या नमुन्यात अर्ज दाखल करतील . 

जागेची नोंदणी करणे - ( १) उक्त नियम ४८ - अ अन्वये जागेच्या नोंदणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित 
जिल्हयाचे अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत आवश्यक ती पडताळणी व चौकशी करुन योग्य 
जागेची नोंदणी विशेष कार्यासाठी किंवा कार्यक्रमासाठी तात्पुरत्या अनुज्ञप्तीद्वारे विदेशी मद्याची विक्री होण्यासाठी करतील . 
अशा जागेतील क्षेत्रात विदेशी मद्याची विक्री करावयाची आहे ती जागा, खुले मैदान किंवा स्थान असल्यास खालील निकषांची 
पुर्तता करणे आवश्यक आहे. 

(i) ज्या क्षेत्रात मद्य विक्री होणार आहे ती उर्वरीत जागेपासून विविक्षितरित्या स्वतंत्र बंदिस्त असेल . 

( ii ) सदरचे क्षेत्र एकूण जागेच्या १० % पेक्षा जास्त नसेल व कोणत्याही परिस्थितीत ते ५०० चौरस मीटर 
पेक्षा जास्त होणार नाही. 


४८ - ब 


अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क अर्जदारास जागेची नोंदणी झाल्याबाबतचा निर्णय लेखी स्वरुपात कळवतील . ( २ ) 
कोणत्याही जागेची नोंदणी केली जाणार नाही , जी एखाद्या राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाच्या कडेपासून किंवा राष्ट्रीय किंवा 
राज्य महामार्गाच्या संलग्न विद्यमान सेवा रस्ता असल्यास त्याच्या कडेपासून २०,००० लोकसंख्येपेक्षा अधिक नसेल अशा 
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत २२० मीटरच्या अंतराच्या आत आणि २०,००० लोकसंख्या अधिक असल्यास ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ५०० 
मीटर अंतराच्या आत . 

स्पष्टीकरण- या नियमाच्या उद्देशाकरिता उपरोल्लिखित अंतर हे मोजताना जागेच्या प्रवेशद्वारापासून सर्वसाधारणपणे 
पादचारी जवळच्या मार्गाने राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाच्या कडेपर्यंत पोहोचेल अशा मार्गाने मोजावे. 

४८- क विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मिळण्यासाठी अर्ज . 

उक्त नियम ४८ - ब अन्वये नोंदणी झालेल्या जागेसाठी एखाद्या व्यक्तीस किंवा एखाद्या संस्थेस किंवा क्लब किंवा कंपनी 
किंवा अशा संस्थेने प्राधिकृत केलेली एखादी व्यक्ती प्रत्येक विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मिळण्यासाठी नमुना 
F.L.A. 15 मध्ये अर्ज दाखल करु शकेल . अशा अनुज्ञप्तीसाठी प्रत्येक अर्जा सोबत अर्ज शुल्क रु . १०० /- भरल्याबाबत चलान 
तसेच आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क यांना वेळोवेळी भरणे आवश्यक राहील . कार्यक्रमाच्या स्वरुपानुसार आणि मद्य विक्रीच्या 
प्रकारानुसार विहित केलेले अद्यावत अनुज्ञप्ती शुल्क भरणे आवश्यक राहील . अर्जदाराने अर्ज दाखल करण्यापुर्वी महाराष्ट्र 
विदेशी मद्य ( रोखीने विकी , विक्रीची नोंदवहया इ.) नियम १९६ ९ च्या नियम ९ मधील खंड क-१ व क -२ च्या तरतूदीनुसार 
कार्य किंवा कार्यक्रम करण्यासाठी बाधा नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे . 


४८- ड अनुज्ञप्ती मंजूरी व त्याचा कालखंड . 

( १) उक्त नियम ४८- क अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क यांनी EL. IV- A. 
नमुन्यातील अनुज्ञप्ती कामकाजाच्या एक दिवसात मंजूर करावी. 

( २) या नियमांमधील नियम ३९ ते ५२ , ५६ आणि ५८ नियमातील तरतुदी नियम ४८- डी अन्वये मंजूर झालेल्या 
अनुज्ञप्तीसाठी जशास तसे लागू राहतील " 

३. या नियमांना जोडलेल्या नमुना एफएल-४ या नमुन्या नंतर पुढील नमुने EL.A. 1 E, FL.A. 1 E आणि EL.A. IV - A यांचा 
अंतरभाव करण्यात यावा , जसे की : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


" नमुना EL.A.- 1E. 


नियम ४८ - अ पहा ) 


विशेष कार्य किंवा कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मिळण्याकरिता जागेची नोंदणी करण्याकरिता अर्जाचा नमुना 


(i ) 


जागेचे नांव 


( ii ) 


जागेचे मालकाचे / भाडेकरुचे ( कायदेशीर कब्जेदार ) नांव 


( iii ) अर्जदार भारतीय रहिवाशी आहे किंवा नाही 


( iv ) अर्जदाराचा संपुर्ण पत्ता 
(v ) जागेचा पत्ता व निश्चित स्थान 

( vi) अर्ज केलेल्या दिवशी किंवा यापुर्वीच्या कालावधीत जागेमध्ये विदेशी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती धारण केली होती 
कां , आणि केली असल्यास त्याचा कालावधी 


( vii) जागेचे संपुर्ण क्षेत्रफळ चौरस मिटरमध्ये 

( viii ) प्रस्तावित जागेत अर्जदार मद्यविक्री | सेवन ज्या ठिकाणी करु इच्छितो त्या निश्चित स्थानाचे क्षेत्रफळ 
चौरस मिटरमध्ये 


( ix ) प्रस्तावित जागा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असल्यास राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाच्या कडेपासून किंवा अशा 
महामार्गाच्या संलग्न असलेले सेवा रस्त्याच्या कडेपासून 

अ ) २०,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यास प्रस्तावित जागा ५०० मिटरच्या आत ; किंवा 

( ब ) २०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास २२० मिटरच्या आत हे नमुद करावे. 
( x ) अर्जदाराने धारण केलेल्या अबकारी /पोलिस/ स्थानिक प्राधिकरणाची अनुज्ञप्ती/ परवाना यापुर्वी निलंबीत अथवा 

होती कां , आणि तशी झाली असल्यास तसे होण्याची कारणे 
मी घोषित करतो की , उपरोक्त तपशिल हा अचुक आहे . 

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा व त्या अंतर्गत वेळोवेळी केलेले नियम , नियमावली , आदेश तसेच अनुज्ञप्तीच्या अटी व शर्ती 
पाळणे माझ्यावर बंधनकारक राहील अशी मी हमी देत आहे. 


रद्द झाली 


दिनांक 


अर्जदाराची सही 


प्रति , 


अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९ ३ ९ 


फॉर्म F.L.A. 1F 
( नियम ४८- क पहा ) 


विशेष कार्य किंवा कार्यक्रमासाठी नोंदणीकृत जागेमध्ये आयात केलेले विदेशी मद्य आणि भारतीय बनावटीच्या विदेशी 
मद्याच्या वर उत्पादन शुल्क भरलेले आहे असे विक्री करण्याकरिता तात्पुरती अनुज्ञप्ती मिळण्यासाठी अर्जाचा नमुना 
(i ) नोंदणीकृत जागेचे नांव व क्रमांक 
(ii) कार्यक्रम आयोजन करणा-याचे नांव व सविस्तर माहिती 

(iii ) ज्या कार्यक्रमासाठी विदेशी मद्याची विक्री करावयाची आहे त्याचा प्रकार व प्रयोजन खालीलपैकी कार्यक्रमाच्या 
प्रकाराचा १ पर्याय निवडावा . 


अ . क्र . 


प्रकार 


प्रयोजन 


( a ) 
( b) 


धर्मादाय 
वाणिज्य दुतावासातील कार्यक्रम 


( c ) 


सामाजिक संमेलन 
बिगर व्यवसायीक ) 


धर्मादाय 
( १ ) प्रतिनिधींचे संमेलन 
( २ ) राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम 
( १ ) कौटुंबिक उत्सव 
( २ ) स्नेह संमेलन | मेळावा 
( ३ ) लग्न सोहळा 
( १ ) मनोरंजनात्मक कार्यक्रम 
( २) क्रिडा | स्पर्धा कार्यक्रम 


( d ) 


व्यवसायीक कार्यक्रम 


(iv ) विशेष कार्यक्रमाची तारीख 
( v) कार्यक्रम सुरु होण्याची वेळ व बंद होण्याची वेळ 
( vi) कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणा- या अतिथींची संख्या 
( vii ) विक्री होणा- या विदेशी मद्याचा प्रकार 

( a) वाईन 
( b) फरमेंटेड लिकर 
( c ) स्पिरीटस् 

( d ) माईल्ड लिकर 
( viii ) विदेशी मद्य खरेदीची सविस्तर माहिती 

मी घोषित करतो की , उपरोक्त तपशिल हा अचुक आहे . 

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा व त्या अंतर्गत वेळोवेळी केलेले नियम , नियमावली , आदेश तसेच अनुज्ञप्तीच्या अटी व शर्ती 
पाळणे माझ्यावर बंधनकारक राहील अशी मी हमी देत आहे . 


दिनांक 


अर्जदाराची सही 


प्रति , 


अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९ ३ ९ 


THE F.L.IV - A . 


( नियम ४८ - सी पहा ) 
आयात केलेले विदेशी मद्य तसेच उत्पादन शुल्क भरलेले भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्याच्या विक्रीसाठी विशेष कार्य किंवा 

कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती 


महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा आणि त्या अंतर्गत केलेले नियम , नियमावली , आदेश यांना अधीन राहून 
( यात यानंतर यांचा उल्लेख अनुज्ञप्तीधारक असा करण्यात आला आहे.) रु . 

इतके आगाऊ शुल्क घेऊन 
त्यांना नोंदणी क्रमांक 

असलेले नोंदणीकृत जागेत (त्यानंतर याचा उल्लेख अनुज्ञप्तीची जागा म्हणून 
करण्यात आला आहे .) दिनांक रोजी 

पर्यंत अर्ज केलेल्या विशेष कार्य । 
कार्यक्रमाकरिता पुढील अटी व शर्तीच्या पालन करण्याच्या अटीवर विदेशी मद्य विक्रीसाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


पासून ते 


विदेशी मद्य प्रकार 


( a ) वाईन 


( b ) फरमेंटेड लिकर 


( c) स्पिरीट्स 


( d ) माईल्ड लिकर्स 


शर्ती 


( १ ) मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ च्या नियम , ५२ च्या तरतुदी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही तरतुदी खेरीज अनुज्ञप्तीधारक 
विदेशी मद्याची विक्री करणार नाही . 


( २) वैध परवानाधारक व्यतिरिक्त अनुज्ञप्तीधारक इतर कोणासही विदेशी मद्य विक्री करणार नाही अथवा सेवनासाठी 
उपलब्ध करून देणार नाही . 


( ३) नोंदणीकृत जागेतील मद्य विक्रीसाठी विविक्षितरित्या नियुक्त केलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही क्षेत्रात 
अनुज्ञप्तीधारक विदेशी मद्य विक्री आणि सेवनासाठी उपलब्ध करून देणार नाही. 

( ४ ) अनुज्ञप्तीधारकाने विक्री केलेल्या विदेशी मद्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या मद्याचे प्राशन अनुज्ञप्तीच्या 
जागेत अनुज्ञेय नसेल . 

(५ ) विदेशी मद्याच्या विक्रीपोटी अनुज्ञप्तीधारकास मिळालेल्या मोबदल्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे कपडे किंवा दागिने 
किंवा इतर वस्तू अनुज्ञप्तीधारक स्वीकारण्यास अनुज्ञेय राहणार नाही . तथापि अशा मोबदल्यासाठी नाणी , चलनी नोटा किंवा 
धनादेश स्वीकारता येतील . 


( ६ ) कार्य / कार्यक्रम संपल्यानंतर उर्वरित राहिलेल्या सिलबंद बाटलीतील मद्यसाठा अनुज्ञप्तीच्या जागेच्या कार्यक्षेत्रातील 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुय्यम निरीक्षकाच्या कमी नसलेल्या अधिका-याच्या लेखी पूर्वपरवानगीने व अशा अधिका-याच्या 
मान्यतेने दिलेला विशेष वाहतूक परवान्याद्वारे असा मद्यसाठा स्तोत्राकडून पुरविण्यात आला असेल त्याला 
करता येईल . 


ज्या 


परत 


कलम ५४ किंवा ५६ मधील तरतुदीनुसार सदर अनुज्ञप्ती रद्द किंवा निलंबित 


( ७) महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्याच्या 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९ ३ ९ 
( ८ ) सदर अनुज्ञप्ती विधीग्राह्यतेच्या कालावधीत रद्द व निलंबित झाल्यास अनुज्ञप्तीधारक त्यांचेकडे असलेले व 
विक्री न झालेला विदेशी मद्यसाठा तात्काळ राज्य उत्पादन शुल्क अधिका -याकडे समर्पित करेल . असा समर्पित केलेला 
मद्यसाठा संबंधित अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क विक्री करून अशा विक्रीतून आलेल्या रकमेतून राज्य शासनास देय असलेली 
रक्कम वसूल करून आणि असा मद्यसाठा विक्री करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम अनुज्ञप्तीधारकास 
परत करेल . 


( ९ ) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुय्यम निरीक्षकापेक्षा कमी नसलेल्या अधिका -याचे सर्व आदेश व सूचनांचे 
अनुज्ञप्तीधारक पालन करेल . 


दिनांक 


रोजी 


मंजूर केले . 


मुद्रा 


अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


पु . हि . वागदे , 
शासनाचे सहसचिव 


HOME DEPARTMENT 
Camp Office , Hydrabad House , Nagpur. 

Dated the 23rd December 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT 


No. FLR 0917/ C.R.202/ EXC - 2 . - 


- 


Whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient further to amend the Bombay 
Foreign Liquor Rules , 1953 , and that the amendment should be brought into force at once , and 
therefore the rules should be made without previous publication as provided by the proviso to 
sub - section (3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949 ). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses ( b), ( g ) and ( h1 ) of sub- section 
( 2 ) read with the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and 
of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor ( Second Amendment ) Rules , 2017. 


2 . For Part IV - A of the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 ( hereinafter referred to as 
" the principal Rules "), the following shall be substituted as under 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १ ९ ३ ९ 


" PART IV - A 


Temporary License for Special Function 


48A . Application for registration of premises for a temporary license for a special function. 
The Secretary of any club or any such institution or a event management company or any person 
duly authorized by the club or institution or company shall, if it is intended to sell foreign liquor 
temporarily at any special function or event, apply to the Superintendent, State Excise of the 
district for registration of their premises in Form F.L. A -IE . 


48B . Registration of premises- ( 1) On receipt of an application under rule 48A , the Superin 
tendent of State Excise of the district where such premises are located shall make enquiries for 
verification of the particulars given in the application and allow registration of such suitable 
premises for the use of temporary licenses for sale of foreign liquor for special functions or events . 
The area of the premises where it is intended to sale foreign liquor, in case of open grounds and 
places , shall fulfill the criteria mentioned as under 


( i) shall be enclosed and earmarked distinctly from the rest of the premises; and 


(ii) shall not exceed 10 % of the total area and in no case shall exceed 500 square meters; 


The Superintendent, State Excise shall inform in writing of the decision that the premises is 
registered . 


( 2 ) No premises shall be registered under this rule which , if situated in areas within the 
jurisdiction of a Gram Panchayat having population not exceeding 20,000 , and within a distance 
of two hundred and twenty meters and if situated in Gram Panchayat having population exceed 
ing 20,000 , and within a distance of five hundred meters from the edge of any National or State 
Highway, or in case of any existing service road then the distance from the edge of such service 
road adjacent to the National or State Highway . 


Explanation- For the purposes of this rule the distance referred to shall be measured from 
the mid - point of the entrance of the premises along the nearest path by which a pedestrian ordi 
narily reaches to the edge of any National or State Highway . 


48C . Application for temporary license for a special function . - For any registered premises 
under rule 48B any person or any institution or club or company or any person duly authorized 
may apply for a temporary license in their behalf for every such special function in Form F.L. A -IF . 
Every such application for the license shall be accompanied by a challan evidencing payment of 
application fee of hundred rupees and the license fees as prescribed by Commissioner of State 
Excise from time to time and as per the scale of the event and the type of liquor sold . The appli 
cant before making his application has to ensure that the day of the function or event is not 
barred from sale of liquor as per clauses (cl) and (c2 ) of rule 9 of the Maharashtra Foreign Liquor 
(Sale on Cash , Register of Sales, etc.) Rules, 1969. 


48D . Grant of license and its duration . -( 1 ) On receipt of an application under rule 48C , the 
Superintendent, State Excise shall grant the license in Form F.L. IV - A within one working day . 


( 2 ) All provisions of rules 49 to 52 , 56 and 58 of the rules for hotel and club licenses shall 
apply mutatis mutandis to the license granted under rule 48D ." 


3. After Form F.L. IV appended to the principal Rules , the following Forms shall be inserted , 
namely : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९ ३ ९ 


" FORM F. L. AIE 


( See rule 48A ) 


Form of application for registration of premises to obtain a temporary license 

for a special function or event. 


1. Name of the premises . 


2. Name of the Owner / Lessee (Legal Occupier ) of the Premises . 


3. Whether the applicant is a resident of India or not. 


4. Address and details of the applicant. 


5. Exact Location and address of the premises . 


6. Whether the premises holds on the date of this application or held at any time in the past 
any licence for the sale of foreign liquor and if so , the period during which it was held . 


7. Area of the entire premises in square meters . 


8. Area of the proposed premises with exact location where the applicant desires to sale / 
serve liquor in square meters. 


9. If the premises is situated in Gram Panchayat area then , 

( a ) if the population is more than 20,000 then whether it is within the distance of 500 
meters ; or 


(6 ) if the population less than 20,000 then whether it is within a distance of 220 meters ; 
from the edge of the National or State Highway or the edge of the service road adjacent to 
such highway . 


10. Whether any excise/ police /municipal licence held by the applicant is or was suspended 
or cancelled at anytime in the past , and if so , the period of suspension and, the reasons for such 
suspension . 


I hereby declare that the particulars given above are correct. 


I hereby undertake to abide by the conditions of the licence and the provisions of the 
Maharashtra Prohibition Act [BOM . XXV of 1949 ] and the rules, regulations and orders made 
thereunder from time to time. 


Signature of the Applicant . 


Date : 


To 


The Superintendent, State Excise of...... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १ ९ ३ ९ 


९ 


FORM F. L. AIF 


( See rule 48C ) 


Form of application for a temporary licence for a special function or event for the sale at 
registered premises of imported foreign liquor (potable) and Indian -made foreign liquor 

( potable) on which excise duty has been paid . 


1. Name and registration number of the registered premises : 


2. Function Organiser s Name and Contact details : 


3. Type and object of the Function where foreign liquor is proposed to be sold . Any one 
option of the type of function as shown under may be selected : 


Sr. No. 


TYPE 


OBJECT 


( a ) 


Charitable 


Charitable 


( b ) 


Consulate Events 


1. Delegations 


2 . 


National Day Celebration 


( c ) 


Social gathering (Non -Commercial) 


1. Family Celebration 


2 . 


Get- together 


3. Wedding 


( d ) 


Commercial Event 


1 . 


Entertainment 


2. Sporting Event 


4. Date of such special function : 


5. Hours of opening and closing of the function : 


6. Number of guests likely to attend the special function : 


7. Type of Foreign Liquor to be sold : 


( a ) Wines 


(b ) Fermented liquors 


(c ) Spirits 


( d ) Mild -liquors 


8. Foreign Liquor Purchase Details: 


I hereby declare that the particulars given above are correct . 


HTT OR -0-873-2 . 
Jud - 3692– ( 3) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब , डिसेंबर २३, २०१७/ पौष २, शके १९ ३ ९ 


I hereby undertake to abide by the conditions of the licence and the provisions of the 
Maharashtra Prohibition Act [BOM . XXV of 1949] and the rules , regulations and orders made 
thereunder from time to time. 


Signature of the applicant . 


Date : 


To , 


The Superintendent, State Excise of......... 


FORM F. L. IV - A 


(See rule 48C ) 


Temporary Licence for the sale of imported foreign liquors (potable) and Indian -made 
foreign liquors (potable ) on which excise duty has been paid at special rates at a 

special function or event. 


Licence is hereby granted under and subject to the provisions of the Maharashtra 
Prohibition Act (BOM . XXV of 1949 ) and the rules regulations and orders made thereunder 
to ......... 

(hereinafter referred to as the "Licensee" ), on payment of a fee (inclusive 
of consideration ) of Rs. 

in advance , authorizing him to sell the following 
foreign liquors on .. 

at a registered premises (hereinafter referred to as the licensed 
premises) having ID # ....... 

during 

to ........ at a special function /event ap 
plied for , subject to the following conditions, namely : 


• • • • • • • • ... 


Foreign Liquors 


( a ) Wines 


(b ) Fermented liquors 


( c ) Spirits 


(d ) Mild - liquors 


Conditions 


1. The licensee shall not sell foreign liquor except in accordance with the provisions of rule 
52 of the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953. 


2. The licensee shall not sell or serve foreign liquor except to valid permit holders . 


3. The licensee shall not sell or serve foreign liquor except at the designated area at the 
registered premises . 


4. No foreign liquor other than that sold by the licensee shall be allowed to be consumed in 
the said licensed premises . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९ ३ ९ 

११ 
5. The licensee shall not receive as consideration or a part thereof for the sale of any foreign 
liquor any wearing apparel or ornaments or any other thing except coins, currency note or cheques . 


6. The stock of liquor which shall remain unsold in form of sealed bottles after the function / 
event shall be sold back by the licensee to the source of supply , with the previous written permis 
sion of State Excise Officer not below the rank of Sub - Inspector in whose jurisdiction the licenced 
premises is located , on a special Transport Pass issued by the officer. 


7. The licence may be suspended or cancelled in accordance with the provisions of 
section 54 or 56 of the Maharashtra Prohibition Act . 


8. In case this licence is cancelled or suspended during the currency of the licence period , 
the licensee shall surrender the whole stock of unsold foreign liquor forthwith to the State Excise 
authorities. The stock of liquor so surrendered shall be sold by the Superintendent, State Excise 
and the proceeds of the sale shall after deducting the expenses and any sum due to State Govern 
ment be returned to the licensee. 


9. The licensee shall comply with all orders and instructions issued to him by the State 
Excise Officers not lower in rank than a Sub -Inspector of State Excise. 


Granted this 


day of 


20___ 


Seal. 


Superintendent, State Excise 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H. WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९ ३ ९ 


गृह विभाग 


शिबीर कार्यालय , हैद्राबाद हाऊस , नागपूर 
दिनांक : २३ डिसेंबर , २०१७ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , १ ९ ४९ . 


क्रमांक - एमआयएस -० ९ १७/ प्र.क्र .२३ ९ / राउशु - ३. 


नियम , 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की , महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण ) 
१९९ ६,मध्ये आणखी सुधारणा करुन पुढील नियम दि .२३ डिसेंबर ,२०१७ पासून तात्काळ अंमलात आणण्यात यावेत आणि म्हणून 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , १९ ४९(१९ ४९ चा मुंबई २५ वा ) मधील कलम १४३ च्या पोट- कलम ( ३) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद 
केल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीशिवाय हे नियम करण्यात यावेत ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , १ ९ ४९ ( १९ ४ ९ चा मुंबई २५ वा ) मधील कलम १४३ च्या पोट -कलम ( २ ) 
च्या खंड (एच १) च्या उपखंड ( दोन) यासह उपकलम ( ३ ) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे व प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा - या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन याद्वारे महाराष्ट्र पेय मद्य 
(किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण ) नियम , १९९ ६ मध्ये महाराष्ट्र शासन आणखी सुधारणा करीत आहे,ते असे : 

१. या नियमांना “महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण ) ( पहिली सुधारणा) नियम २०१७ ” असे 
संबोधण्यात यावे. 

२. महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम , १९९६( यापुढे यास प्रधान नियम असे संबोधावे) 
च्या नियम ५ मधील खंड ( A ) च्या उपखंड ( iii ) मध्ये, 

(i) मधील परिच्छेद (b ) मधील अंक “ ३.५० ” ऐवजी “ ३.७५ ” हे अंतर्भूत करावे ; 
(ii) मधील परिच्छेद ( c ) मधील अंक “ ३.५० ” ऐवजी “ ३.७५ 

३.५०” ऐवजी “ ३.७५ ” हे अंतर्भूत करावे ; 
( iii) मधील परिच्छेद ( d ) मधील अंक “ ४.२५ ” ऐवजी “ ४.६० ” हे अंतर्भूत करावे; 
( iv ) मधील परिच्छेद (e) मधील अंक “ ३.५० ” ऐवजी “ ३.७५ ” हे अंतर्भूत करावे; 
( v) मधील परिच्छेद (f ) मधील अंक “ ४.२५ ” ऐवजी “ ४.६० ” हे अंतर्भूत करावे; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . हि . वागदे , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , डिसेंबर २३, २०१७/ पौष २, शके १९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 


Camp Office , Hydrabad House , Nagpur . 

Dated the 23rd December 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT, 1949 . 


No.MIS -0917 /C.R.239 /ECX - 3 -- 


Whereas, the Government of Maharashtra considers that the following rules further to amend the Maharashtra 
Potable Liquor (Fixation ofMaximum Retail Prices) Rules, 1996 , should be brought into force with effect from dated 
23rd December, 2017 , and therefore, the rules should be made without previous publication as provided by the proviso 
to sub - section (3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, 1949 (XXV of 1949); 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause (ii) of clause (hl)of sub - section (2 ) read 
with the proviso to sub -section (3)of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, and all other powers enabling it 
in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra 
Potable Liquor (Fixation ofMaximum Retail Prices ) Rules, 1996 as follows , namely: 


1. These rules may be called the Maharashtra Potable Liquor ( Fixation ofMaximum Retail Prices) ( Amendment ) 
Rules, 2017 . 


2. In rule 5 of the Maharashtra Potable Liquor ( Fixation of Maximum Retail Prices) Rules , 1996 , in clause ( A ), 
in sub - clause ( iii ), - 


(i) in paragraph (b ), for the figures " 3.50 " the figures " 3.75 " shall be substituted ; 
( ii) in paragraph (c ), for the figures " 3.50 " the figures" 3.75 " shall be substituted ; 
( iii ) in paragraph (d ), for the figures " 4.25 " the figures " 4.60 " shall be substituted ; 
(iv ) in paragraph (e), for the figures " 3.50 " the figures " 3.75 " shall be substituted ; 
(v) in paragraph (f), for the figures " 4.25 " the figures " 4.60 " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H. WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब ४२३-३ . 
1997-8E6C- ( 3) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


